नाशिक पुणे रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६० 
(जुना रा.म.मा. -५० ची लांबी दर्जावनत करून 
राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- रवियो-२०१९/प्र.क्र.१४९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-११ नोव्हेबर, २०२०. 


पहावे :- 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र. 
साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोअवन्नत/अ.नगर३७५८/२०२०, दिनांक २८.०७.२०२०. 
२) MORTH चे परिपत्रक क्र.९॥-१११/०/९/७७ दि.३०/११/१९७७. 
प्रस्तावना :- 


नाशिक पुणे हा जुना राष्ट्रीय महामार्ग H.4o असून नविन क्रमांक राष्ट्रीय महामार्ग 
क्र.६० असा आहे. या राष्ट्रीय महामार्गची खेड व सिन्नर भागात बाह्यवळणाचे काम पूर्ण झाल्याने 
संगमनेर शहरातील कि.मी. १३८/२५० ते १४८/१५०, एकूण लांबी ९.९०० कि.मी व बोटा 
गावातील कि.मी. १००/२०० ते १०२/५४५, एकूण लांबी २.३४५ कि.मी. ताब्यात घेऊन अनुक्रमे 
राज्यमार्ग व प्रजिमा दर्जाचा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव तसेच MORTH चे 
परिपत्रक क्र.॥--१११/०-/९/७७ दि.३०/११/१९७७ तरतूद विचारात घेऊन, नाशिक पुणे राष्ट्रीय 
महामार्ग क्र. ६० (जुना रा.म.मा.५०) ची कि.मी. १३८/२५० ते १४८/१५०, एकूण लांबी ९.९०० कि.मी 
ही लांबी राज्यमार्ग-७१ अ म्हणून दर्जावनत करण्यात येत आहे. तसेच कि.मी. १००/२०० ते 
१०२/५४५, एकूण लांबी २.३४५ कि.मी. ही लांबी प्रमुख जिल्हा मार्ग- २४ मध्ये अंतर्भूत करुन 
दर्जावनत करण्यात येत आहे. 


सदर मार्गावर सद्यस्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग विभागामार्फत कोणत्याही योजनेतून काम 
प्रस्तावित नसून सदर रस्त्यावरील प्रलंबित अतिक्रमण व न्यायालयीन प्रकरणांची जबाबदारी 
राष्ट्रीय महामार्गाची राहील, रस्ता दर्जोवनत झाल्यानंतर उद्भवणारे अतिक्रमण व न्यायालयीन 
प्रकरणांची जबाबदारी सा.बां.विभाग, संगमनेर यांची राहील. 

परिणामी, अहमदनगर जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९.९०० 
कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१६४४.९३०-- ९.९००) म्हणजेच १६५४.८३० कि.मी. इतकी व 
प्रमुख जिल्हा मार्गाच्या एकूण लांबीमध्ये २.३४५ कि.मी. ने वाढ होऊन एकूण लांबी (४३४६.९००-- 
२.३४५) म्हणजेच ४३४९.२४५ कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१४९/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१११११४५०१३९८१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


Prashant Vinayakrao —2x<ie-sonmen ornshacshr ov-rubi wo 


ment, postalCode=400032, st=Maharash' 


2.5.4.20: bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c505422 


. 
Pati | f66a5628314537e, cn=Prashant Vinayak 
Date: 2020.11.11 14:55:30 +05'30' 


(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,अहमदनगर. 

४) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,संगमनेर. 

) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 
) 


घु 


mn 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


~ 


8 


पृष्ठ २ पैकी २ 


